श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता अनुदानाचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो -२०२३/प्र.क्र.८०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४६/ 
विसयो, दि.२१ एप्रिल, २०२३. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४६/ 
विसयो, दि. २४ मे, २०२३. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४६/ 
विसयो, दि. २७ सप्टेंबर, २०२३. 
६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.८०/ 
विसयो, दि. ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा 
राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.३५०,००,००,०००/- (रुपये तीनशे पन्नास 
कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.३५०,००,००,०००/- व पावसाळी अधिवेशनातील मंजूर पुरवणी 
रु.३००,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र. ३,४,५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी vito, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या 
खर्चासाठी मंजूर केलेल्या रकमेतून शासनस्तरावर शिलूक असलेली रक्‍कम रु.२२५,७२,९८,९५४/- 
(रुपये दोनशे पंचवीस कोटी बाहत्तर लक्ष अठ्ठ्याण/्णव हजार नऊशे चोपन्न फक्त) या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 
तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज 
वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.८०/विसयो 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, (09) वृध्द, दुर्बल व 
निराधारांना अनुदान, (०१) (०२) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (अजाउयो) (कार्यक्रम), 
५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १४३) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ,क्र.९४१/२०२३/व्यय-१४, 
दि.०२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०७१४५५३७७८२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


S Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
2 RA HANT DN: CN = PRASHANT PUNDLIK WAGH, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


PUNDLIK WAGH दळवी 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 


one ७७ ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.८०/विसयो, दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 
अनुसूचित जाती श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १४३) 
(रुपये कोटीत) 


नियंत्रक अधिकारी क्रमांक एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२४ 


आळ कळा a a अक्की 
ee! 
am 
1 ick [| 
० 
रळ खि 
ल्क 
वळ ळा 
1 क्िकक्किति र| 
fa 
र 
र 
ककि] 
र 
a 
र 
शन 
a र 
र 
र 
1 क्स्कोषिि 117 
जु 
र 
z 
रर 
1 निसकदव्निन || 
1 [शिस्न्तसकल हि्क 1 
सि 0000111117 


